महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. १५१/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०२१ 


AIR आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४), व ४ (5) अनुसार खालील सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्याची रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्यांचे नांव विभाग 
fa | 3 3 1 ४81 षु 
oan . श्री सु.का.निगडे, गृह विभाग सहकार, पणन व cara 
विभाग 
२. | श्रीमती | क.ज.जाधव, मराठी भाषा विभाग वित्त विभाग 


३. श्री सं.मु.पेडणेकर, वेद्यकीय शिक्षण व औषधी नियोजन विभाग 


द्रव्ये विभाग 
४. श्री वि.प्र.वाघधरे, महसूल व वन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
५. | श्रीमती ।प.अ.कदम जलसंपदा विभाग सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग 


2, हे Weal तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित विभागाने उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना बदली झालेल्या 
विभागात रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि-१११६/ प्र.क्र.३२/ 
१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने 
रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 


४. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. १५१/१४ अ. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२०१८२३०२२४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Gajanan Bhimrao ८८५५४ 


ICode: ashtra, 
.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cl ed41adaBa7272 
0, 


signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


5.4. 
Sa47baf 


serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659e360173b682d 
U fav 6b6fecbBaecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 


सर्वश्री. सु.का.निगडे, सं.मु.पेडणेकर, वि.प्र.वाघधरे, श्रीमती क.ज.जाधव, श्रीमती प.अ. कदम, 
सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत, 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्राळयीन विभागामार्फत, 

निवड नस्ती- साप्रवि १४अ 


Be इ. ३2 


oC 


पृष्ठ २ पैकी २ 


